महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१६/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 30 ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेशा दि.३१.१.२०२१. 


आदेठा 


श्री ज्ञा.ल.सुळ,सह सचिव, वित्त विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेझ्ान्वये अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र 


पडताळणी समिती, सोलापूर या पदावर एक वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर 


प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.३०.१.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.ज्ञा.ल.सुळ, सह सचिव, वित्त विभाग यांना अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 


समिती, सोलापूर या पदावर दि.३१.१.२०२१ पासून दोन वर्ष कालावधीसाठी म्हणजेच दि.३१.१.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री. ज्ञा.ल.सुळ,सह सचिव, वित्त विभाग यांनी मंत्रालयातील सह सचिव 


पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११९१४४५५२०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUCHITA MOHAN ५०८८ 


2.5.4.20=6578e2 


CHITA MOHAN MAHADIK 
\ent Of Maharashtra, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
10003: 


98158e, 


serialNum| 46: 
१8०2९08058, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 


Date: 2021.09.01 19:14:50 +05'30' 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


१ 

२ 

३. अमु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४ अ-मु.स./प्र.स./सचिव, वित्त विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५ सह/उप सचिव, वित्त विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६ श्रीज्ञा.ल.सुळ, सह सचिव, वित्त विभाग, (संबंधीत विभागामार्फत) 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


2, st=Maharashtra, 
bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a25b706 


146a6ddc8fb6681d49a5099661d41639da6c56841907 1bb9cdf 


